अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या 
नवीन रेल्वे मार्गाकरीता रु.२४४.९३ कोटी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०६२२/प्र.क्र.१५८/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएळवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/ 
परि-५, दिनांक २३ डिसेंबर २००९. 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०११३/ ७९८/ प्र.क्र.२/ २०१३/ 
परि-५, दिनांक १० जून, २०१५. 
३) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०८२१/प्र.क्र.११५/परिवहन-५, 
दिनांक २० जुले, २०२२. 


प्रस्तावना : 

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी २६१.२५ कि.मी. असून 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्येतनुसार प्रकल्पाचा 
अंदाजित खर्च रु.२८२६ कोटी होता. प्रकल्पाच्या खर्चात केंद्र व राज्य हिस्सा ५०:५० या प्रमाणात 
असल्याने राज्य हिस्सा रु.१४१३ कोटी होता. आता संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या 
रु.४८०५.१७ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास राज्य शासनाने दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
दिली आहे. प्रकल्पाच्या खर्चापैकी रु.२४०२.५९ कोटी एवढा ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून 
मध्य रेल्वेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. या रेल्वे प्रकल्पाकरीता 
राज्य शासनाने आतापर्यंत एकूण रु.१५६३ कोटी इतका निधी वितरीत केला असून प्रकल्पाच्या 
खर्चात राज्य शासनाच्या हिऱ्याचे समप्रमाण राखण्यासाठी सन २०२२-२३ करिता रू.२४४.९३ कोटी 
इतका निधी रेल्वेस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CST), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई यांना प्रस्तावनेत नमूद 
प्रयोजनासाठी रु.२४४.९३ कोटी (रुपये दोनशे चव्वेचाळीस Hil AAT लाख फक्‍त) इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 
२. शासनाने उप सचिव/सह सचिव (रोखशाखा), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व अवर 
सचिव/ कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केळे असून या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०२२-२३ या वर्षात मागणी क्र.बी-७, 3009 भारतीय रेल्वे धोरण 
निश्चिती, संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, 00, ८००-इतर खर्च, (००), (००) (०२-रेल्वे 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-०६२२/प्र.क्र.१५८/परिवहन-५ 


प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग (३००१ ००५४), ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “अंशदाने” या 
तपशीलवार शिर्षाखाली येते. त्यानुसार तपासणी करावयाच्या सुचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी 
व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, 2022 सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक ९ मधील क्रमांक १ ते 
१० मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/१४६१, दिनांक 
३०.०८.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१२/२०२२/व्यय-८, दिनांक 
०५.०९.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९०७१६५३५३०६२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, शा गा 
J AYS E N J AY P RA KA S H : : i GOVERNMENT a MAHARASHTRA, HOME DEPARTMENT, 


868a3a3bc6240407 2a90fb604cfa54ccOc6b396bbe9f862cb81460 
2e0bfd, \donym=92EF270887986A69 1 552A8D64F666519350065AB, 


y! 
| N G O L E seriaINumber= 7C9E48AC69F3 1 3DEECCDGESEECEEAS7AB22C9D8CCACD64D 
D1C5031B045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 


Date: 2022.09.07 16:59:15 +05'30 


(जयसेन जयप्रकाश इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली. 
३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 
४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) वित्त विभाग, व्यय-८/बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 
९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेश 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CST 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 
११) निवड नस्ती, परिवहन-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


